उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल क्रिमिनल 
अपिल क्र. ४४१/२००९ मध्ये काम 
पाहिल्याबाबत अँड. श्री.मिहीर देसाई यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी २०१०/प्र.क्र. १६३/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


तारीख: २६ फेब्रुवारी, २०१३. 


संदर्भ 


विधी व न्याय विभागाचे क्र.२१५६/८१/क्रिम.जन/१२/अ शाखा, दि.७.७.२०१२ चे पत्र. 


शासन निर्णय-- 


उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल क्रिमिनल अपिल क्र. ४४१/२००९ (मनोहर यशवंत कदम 


विरूद्ध महाराष्ट्र शासन) मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी अँड. श्री.मिहीर देसाई 


यांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ७.७.२०१२ 


च्या पत्रान्वये सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई यांना विनंती करण्यात आली 


आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.मिहीर देसाई यांना उच्च न्यायालयातील पॅनेलवरीळ समुपदेशींना 


देय असलेल्या दराने फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी २०१०/प्र.क्र. १६३/पोळ-१० 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी 


नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 


मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर WAR आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशिर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ४०५/१२/व्यय-७, दिनांक 


२१.९.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०२२६१०५६५६१८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijaykumar 


il Vishnu Dapak 
V |] ay k (1 mM a r ON CN ळीत Vishnu 


रत Dapake, C = IN, S = Maharashtra, 
V IS h nu O-GOVERNMENTOF 
MAHARASHTRA, OU = Home 
Dapake Date: 2013.03.13 16:09:32 
+05'30' 
वि.वि.दपके 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / SAT परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 


३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी २०१०/प्र.क्र. १६३/पोळ-१० 


४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 


७. अँड.श्री.मिहीर देसाई, इंजिनीयर हाऊस, चौथा मजला, ८६, मुंबई समाचार मार्ग, मुंबई- 
४०० ०3२ 


८. निवड नस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


